वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली यांच्या 
मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ 
पासून विद्यमान वास्तुशास्त्र संस्थेतील 
अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशा क्षमतेत वाढ करण्यास 
शासनाची मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. टीईएम-२०२१/प्र.क्र.१५१/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २० ऑक्टोबर, २०२१. 


वाचा :- 9) वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.सीए/५/अँर्केडेमिक- एमएच१०२, 
दिनांक ११/०८/२०२१. 
२) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी / 
वास्तुशास्त्र /मान्यता/२०२१/८७२, दि. १६/०९/२०२१. 

प्रस्तावना :- 

वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली यांच्या वर नमूद क्रमांक १ येथील दिनांक ११/०८/२०२१ च्या पत्रान्वये 
दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन तसेच संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी क्रमांक २ येथील दिनांक १६/०९/२०२१ च्या 
पत्रान्वये प्रस्तावित केल्यानुसार शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ पासून Annexure “A” मध्ये नमूद विद्यमान वास्तुशास्त्र 
संस्थेतील पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशा क्षमतेमध्ये वाढ करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय :- 

HIRT ऑफ आर्किटेक्चर, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन व संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी 
प्रस्तावित केल्यानुसार शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ पासून Annexure “A” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे विवेकानंद 
एज्युकेशन सोसायटीचे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, चेंबूर, मुंबई या संस्थेतील बी.आर्च. या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशा 
क्षमतेत वाढ करण्यास कायम विना अनुदानित तत्वावर खालील अटी व शतींच्या अधीन राहून शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे :- 


अटीव शर्ती - 

१) सदर मान्यता कायम विना अनुदान तत्वावर राहील. 

२) प्रस्तुत बाबतीत वास्तुकला परिषदेने विहित केलेल्या तसेच दिनांक २१ मे, १९८३ च्या शासन निर्णयान्वये 
विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे संबंधित संस्थेस बंधनकारक राहील. सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेचे 
प्रवेश क्षमता वर नमुद केल्याप्रमाणे राहील. 

३) शासनाने विहित केलेल्या तसेच वास्तुकला परिषदेने विहित केलेल्या सर्व अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत 
संस्थेस करारनामा करावा लागेल. तसेच संबंधित कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता संचालक, 
तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्या संमतीने समाधानकारकरित्या करण्यात येईल. 


aR निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०२१/प्र.क्र.१५१/तांशि-४ 


8) 


4) 


Go 


2. 


संबंधित संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण यांचेकडे आव्यक ती संचीत ठेव संयुक्‍त खात्यात भरुन इतर 
कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 

सदर पदवी अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश नियमानुसार / 
पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 

शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंधित संस्थांनी आकारल्यास 
त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन MSS ऑफ Hires फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार 
कारवाई करण्यात येईल. 

संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी नियमाप्रमाणे नियुक्‍त करावेत. 
त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावेत. तसेच शिक्षकवृंद व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व 
भत्ते इत्यादीबाबत तसेच विद्यार्थ्याकडून शासनाकडे तक्रारी आल्यास संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात 
येईल. 

संस्थेतील ग्रंथालयास आवऱ्यक ती पुस्तके, नियतकालिके वास्तुकला परिषदेच्या मानकानुसार खरेदी करणे 
आवड्यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपूर उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना 
अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्यक आ तसेच विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या 
मानकाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा (उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक आहे. 
रॅगिंग संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, १९९९ यांची 
कठोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक राहील. 

याशिवाय संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घाळून 

दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती लागू राहतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन 


देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११०२०११२३३३३६०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by NITIN JYOTINATH 
GHIRATKAR 
Date: 2021.10.21 16:34:04 +05'30' 


(नि. ज्यो. घिरटकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

१. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, मुंबई (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 
३. कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, जि.रायगड 


. संबंधित विद्यापीठाचे कुलसचिव, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
. प्राचार्य, संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०२१/प्र.क्र.१५१/तांशि-४ 

६. ORTH ऑफ आर्किटेक्वर, इंडिया हँबीटॅट सेंटर, कोअर-६ ए, १ ला मजला, लोधी रोड, 
नवी दिल्ली-११० ००३. 

७. अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा मजला, चंद्रलोक 
भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१. 

८. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण विभाग), 
नवी दिल्ली. 

९. विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, इंडस्ट्रियल 
इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई. 

qo. निवड नस्ती/तांशि-४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Annexure — A 


Higher and Technical Education Department Government Resolution No. TEM-2021/C.R.151/TE-4, Dated- 20 October, 2021 


Architecture for A. Y.2021-22 


List of Increase in intake in Existing Courses in Existing Architectural Institutes Approved by Council of 


Sr. | DTE | Institute Name District | Minority | Progra Level Name of Intake Intake Variation | Remarks 
No | Code Institute m Course Approved | Approved 
for for 
2020-21 2021-22 
1 3496 | Vivekanand Mumbai Y Archite | Bachelor of | Architecture 40 7 40 Increase 
Education cture | Architectur in Intake 
Society’s e (B.Arch.) 
College of 
Architecture, 
Chembur, 


Mumbai 


